शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे- 
बालेवाडी, पुणे- खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१९/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
तारीख: २९ जुले, २०१९ 
वाचा- 
१. शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीडायो-२३१७/प्र.क्र.२२३/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ३० मार्च, २०१९. 
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.अनुवि-४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प, 
दिनांक ०४ एप्रिल, २०१९. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, शिवछत्रपती क्रीडापीठ, म्हाळुंगे-बाळेवाडी, पुणे यांचे पत्र 
क्र.शिक्रीसं/निमानिवि/१९-२०/का-११/१५७, दिनांक १३ मे, २०१९. 


प्रस्तावना - 


सन १९९४ मध्ये पुणे येथे आयोजित झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने पुणे येथे 


म्हाळूंगे-बालेवाडी गावानजीक १५१ एकर इतक्या विस्तीर्ण परीसरात शिवछत्रपती क्रीडा नगरीची 


निर्मिती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आयोजनानंतर सदर क्रीडानगरीचा वापर हा 


राज्यातील विविध स्तरावरील क्रीडा स्पर्धाचे व क्रीडा विषयक उपक्रमांचे आयोजनाकरीता करण्यात 


येत होता. तिसऱ्या राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा सन ood च्या निमित्ताने शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात 


असलेल्या विविध आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सूविधांचे नुतनीकरण करण्यात आले तर कांही सुविधा 


नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व सुविधांचा नियमितपणे वापर होत असल्यामुळे 


वापरामुळे सदरहू क्रीडा संकुलाच्या दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीबाबत वारंवार खर्च करावा लागतो. 


क्रीडा संकुलामधील एप्रिल व मे, २०१९ च्या वीज देयकावरील खर्च भागविण्याचे अपरिपार्ह असल्यामुळे 


या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१९/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-१ 


शासन निर्णय- 


सन २०१९-२० या वर्षाकरीता क्रीडा संकुलाची स्थापना या योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीत 


तरतूदीपैकी रु.३३.३३ लक्ष (रुपये तेहतीस लक्ष तेहतीस हजार फक्त) इतकी तरतूद शिवछत्रपती क्रीडा 


संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे क्रीडा संकुलामधील वीज देयक अदा करण्यासाठी वितरीत करण्यास 


शासन मान्यता देत आहे. 


२. सन २०१९-२० मध्ये क्रोडा संकुलाची स्थापना याकरीता उपलब्ध झालेल्या रु.१००.०० लक्ष 


एवढया तरतुदी मधून सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. 


|. उपरोक्‍त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 


प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी 
ठेऊ नये. 
Il. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेठा/नियम/ 


शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा 


विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


3. वित्त विभाग दिनांक 09.08.2098 च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च 


करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना आहंरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४ उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च हा " मागणी क्र. ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा 


व खेळ, (१६) क्रीडा संकुल, (१६) (०१) क्रीडा संकुलाची स्थापना (कार्यक्रम) (२२०४ १७०२), ३१, 


सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याअंतर्गत त्यावर्षी 


केलेल्या मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१९/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-१ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२९१६३७२८९०२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawé 
: =IN, o=Governmen ॥ Maharasht 


ar 
Raj e n d fa Educati d Sports Department, postalCode=400032, 

Sven 84b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4 
S h a n ka r fa (0 Pawa r 755ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra Shank 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 
) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

) सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


आयुक्त, HIST व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

qo) ud जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

११) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१२) नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रंथपाल, विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 

१५)मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा ) यांचे खाजगी सचिव. 

१६) अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) निवडनस्ती, क्रीयुसे-१. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


